मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय 
समितीकरिता स्वतंत्र सचिवालयीन सेवा 
पुरविण्याच्या अनुषंगाने करावयाची पदनिर्मिती. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-५९१७/७४१/प्र.क्र. ८१/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ मार्च, २०२३ 


१. प्रबंधक (कार्मिक), अपील शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय यांचे पत्र H.RC.9499/2090/ 
5860/./5359/3३3३५४, दि. १९/०८/२०१७, क्र. ४७४३,दि. २०/१०/२०१८. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१५/१२/२०१८रोजी झालेल्या सन २०१८ च्या ९ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, दि. ०१/०१/२०१९. 
३. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/का.६, 
दि. ११/०१/२०२३. 
प्रस्तावना - 
राज्यातील बाल न्याय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय 
समितीकरिता स्वतंत्र सचिवालयीन सुविधा उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने एक कक्ष अधिकारी/ 
सहायक व एक लिपिक याप्रमाणे दोन पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय प्रशासनाने 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुसार सदर पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

राज्यातील बाल न्याय व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बाल 
न्याय समितीकरिता स्वतंत्र सचिवाळयीन सुविधा उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने एक सहायक कक्ष 
अधिकारी (सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पे बॅन्ड-२,रु. ९३००-३४८००--५०००/- ग्रेड वेतन) व एक 
लिपिक-टंकलेखक (सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पे बॅन्ड-२, रु. ५२००-२०२०० + २८००/- ग्रेड वेतन) 
याप्रमाणे एकुण २ पदे अपील शाखेच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यास व याअन्वये येणाऱ्या खर्चास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदरहू पदे शासनाच्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यात यावीत. 
३. सदरहू पदांचा समावेश उच्च न्यायालयाच्या आकृतीबंधात करुन, आकृतीबंध अंतिम करुन तो 
उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. 
४. तसेच सदरहू दोन पदे ही अस्थायी स्वरुपातील असून त्यांची मुदत दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत 
राहील. तद्नंतर वित्त विभागाकडून अस्थायी पदांच्या मुदतवाढीसंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या 
निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-५९१७/७४१/प्र.क्र. ८१/का.४ 


५.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र .जे- १, २०१४ - न्यायदान, (भारित) १०२-उच्च न्यायालये, 
(०३) (०१) प्रबंधक, अपील शाखा, (२०१४ ००९२) (अनिवार्य) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५८/आपुक, दि. ३१/०१/२०२३ 
अन्वये आणि उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १५/१२/२०१८ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेने तथा 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३१७५३३४०२१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=87a3595a52aa9c93dd1 1cf6d08eb9c32c251f947 16de23f 
£63e49022fdaff41f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210 
K M H KA R FBOD7B7554B8FA6D755925AD1, cn=PRAVIN ARUN 

KUMBHOJKAR 

Date: 2023.03.23 17:58:07 +05'30' 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक (कार्मिक), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


